SOJ !! Op/ NBICJM 0311: 048942 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ११७]] 


बुधवार , ऑगस्ट ३० , २०१७ / भाद्र ८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २६३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 


मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ 


अधिसूचना 


श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी ) अधिनियम , १ ९ ८० . 


. 


क्रमांक एसव्हीटी . १११६ / प्र.क्र . २०३ / का . १६ – श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था ( प्रभादेवी ) अधिनियम, १ ९ ८० 
( १९ ८१ चा महा . ६ ) याचे कलम ५ चे पोट - कलम ( ३) तसेच कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे , पुढील व्यक्तींची श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास , प्रभादेवी , मुंबई येथील व्यवस्थापन समितीचे सदस्य म्हणून या अधिसूचनेच्या 
तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करीत आहे 
( १) श्री . संजय हरिश्चंद्र सावंत 

सदस्य 
( २ ) श्रीमती विशाखा शरद राऊत 

सदस्या 
( ३ ) अॅड . पंकज यशवंत गोरे 

सदस्य 
( ४ ) श्री . सुबोध शरद आचार्य 

सदस्य 
( ५ ) श्रीमती वैभवी विजय चव्हाण 

सदस्या 
२ . उपरोक्त व्यक्तिंची उक्त समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ पासून उक्त समिती खालीलप्रमाणे 
पुनर्रचित होईल 
( १ ) श्री . आदेश चंद्रकांत बांदेकर 

अध्यक्ष 
( २) श्री. सुमंत भार्गव घैसास 

कोषाध्यक्ष 
( ३ ) श्री . भरत हिंमतलाल परीख 

सदस्य 
( ४ ) श्री . महेश अशोक मुदलीयार 

सदस्य 


( १ ) 


भाग चार - ब - २६३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ३० , २०१७ / भाद्र ८, शके १ ९ ३ ९ 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( ५ ) श्री . वजेन्दला रमणानंद राव 
( ६ ) श्री . गोपाळ रघुनाथ दळवी 
( ७ ) श्री . संजय हरिश्चंद्र सावंत 
( ८ ) श्रीमती विशाखा शरद राऊत 
( ९ ) अॅड . पंकज यशवंत गोरे 
(१० ) श्री . सुबोध शरद आचार्य 
( ११) श्रीमती वैभवी विजय चव्हाण 


सदस्या 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्या 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एन . जे. जमादार, 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


PO ! CFIBMG! PG! HPWFSONFOU! QSJOUJOH-! TUBUJPOFSZ! BOE! QVCMJDBUJPO-! QSJOUFE! BOE! QVCMJTIFE! CZ!! TISJ! QBSTIVSBN! KBHBOOBUI! HPTBWJ-! QSJOUFE 
BU !HPWFSONFOU !DFOUSBM !QSFTT-! 32.B-!OFUBKJ! TVCIBTI!SPBE-!DIBSOJ!SPBE-!NVNCBJ !511! 115 ! BOE !QVCMJTIFE !BU !EJSFDUPSBUF !PG !HPWFSONFOU !QSJOUJOH 
TUBUJPOFSZ! BOE! QVCMJDBUJPO-! 32.B-! OFUBKJ! TVCIBTI! SPBE-! DIBSOJ! SPBE- ! NVNCBJ! 5111115-! FEJUPS! ;! TISJ ! QBSTIVSBN! KBHBOOBUI ! HPTBWJ/ 


